राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सुभाष अण्णा कुल 
सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ लि. 
गलंडवाडी, ता.दौंड, जि.पुणे या संघाच्या १ लक्ष 
लिटर प्रतिदिन क्षमतेच्या Dairy Plant, BMC खरेदी 
या प्रकल्प प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०१८/प्र.क्र. २४/पदुम-८ 
मंत्रालय- विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख:- १९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा : १) शासनाने केंद्र शासनास पाठविलेले पत्र क्र. राकृवि-२०१८/प्र.क्र. २४/पदुम-८, 
दि.२२.९.२०१९. 
२) केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 9/02/2098-DP, दि.१९.२.२०२०. 
३) राकृवियो कक्षाची दि.२६.६.२०२० रोजीची कार्यालयीन टिप्पणी. 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार 
“उत्पादन व वृध्दी”, पायाभूत सुविधा व साधनसामुग्री”, “विशेष योजना व परिवर्तनशील निधी” या 
घटकांतर्गत “राज्य प्रकल्प छाननी समिती” व तद्नंतर “राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समिती” समोर 
प्रकल्प प्रस्ताव सादर करण्यात येतात. दुग्धव्यवसाय या उपविभागांतर्गत “पायाभूत सुविधा व 
साधनसामग्री” या घटकाखाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्धतेकरीता 
“सुभाष अण्णा कुल सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ लि. गलंडवाडी, ता.दौंड, जि.पुणे या 
संघाच्या सध्याच्या ३०,००० लिटर प्रतिदिन प्रक्रिया क्षमतेच्या quand १ लाख लि. प्रतिदिन 
क्षमतेपर्यंत विस्तारीकरण करण्याबाबतचा रु.१७.३६ कोटी इतक्या रक्कमेचा प्रस्ताव केंद्र शासनास 
सादर करण्यात आला होता. संदर्भ क्रमांक २ येथील पत्रान्वये रु.१६.२४ कोटी रक्कमेच्या सुधारित 
प्रकल्प प्रस्तावास NPDD या कार्यक्रमासाठी निश्चीत केलेल्या निधी संरचनेच्या समांतर अर्थसहाय्यावर 
मान्यता दिली आहे. 

केंद्र शासनाची प्राप्त झालेली मान्यता तसेच संदर्भाधीन ३ येथील टिप्पणीन्वये प्राप्त झालेले 
राकृवियो कक्षाचे अभिप्राय लक्षात घेता, सुभाष अण्णा कुल सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ लि. 
गळलंडवाडी, ता.दौंड, जि.पुणे या संघाच्या १ लक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेच्या Dairy Plant, BMC खरेदी 
करण्याबाबतच्या रु.१६.२४ कोटी रकमेच्या प्रकल्प प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन या निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सुभाष अण्णा कुल सहकारी दूध 
उत्पादक व प्रक्रिया संघ लि. गलळंडवाडी, ता.दौंड, जि.पुणे या संघाच्या १ लक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेच्या 
Dairy Plant, BMC खरेदी या प्रकल्प प्रस्तावास सदर शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन 
राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करीत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०१८/प्र.क्र. २४/पदुम-८ 


सदर प्रकल्पांतर्गत घटकनिहाय केंद्र व संघ हिस्सा ५०:५० याप्रमाणे खालीलप्रमाणे राहील :- 


अ. तपशिल प्रकल्प किमत | राकृवियो | लाभार्थी हिस्सा 
क्र. (रु.ळाखात) | हिस्सा (५०%) (५०%) 
fae _ | २००० लिटरक्षमतेचे Yo BMC 440,00 २७५.०० २७५.०० 
2. | Milk Processing Unit (100 409% .00 4319.00 439.00 
TLPD) 
एकूण १६२४.०० ८१२.०० ८१२.०० 


सदर प्रकल्पाची उभारणी २ वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. सदर प्रकल्प विहीत कालावधीत पूर्ण 


करण्याबाबतचे विहित नमुन्यातील बंधपत्र व कामांचा आराखडा संघाने आयुक्त, दुग्धव्यवसाय यांना 


सादर करणे बंधनकारक राहील. 


अटीव शार्ती :- 
१. 


मंजूर करण्यात आलेला निधी हा उपरोक्‍त Ted नमूद बाबींसाठी प्रकल्पाच्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालात समाविष्ट मंजूर घटकांकरीता संघाने खर्ची घालावा. 


. मंजूर प्रकल्प किंमतीपेक्षा प्रकल्पावर होणारा अधिकचा खर्च संघ स्वत: सोसेल. वाढीव 


प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चासाठी शासन जबाबदार राहणार नाही. तसेच त्याकरीता 
शासनामार्फत मंजूर प्रकल्प किंमती व्यतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात येणार नाही. 

राज्यातील दूध कमतरता/अतिरिक्‍त दूध उत्पादन काळात राज्य शासनाचा निर्णय संघावर 
बंधनकारक राहील. 

मंजूर करण्यात आलेल्या निधी बाबत झालेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे जी.एफ.आर.नियम क्रमांक 
१४९ अन्वये विहित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे ठेवावेत व झालेल्या खर्चाचा अहवाळ आणि 
लेख्यांच्या संदर्भात झालेले लेखापरीक्षण या संबंधीची माहिती आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय यांना 
सादर करण्यात यावी. 


. मंजूर निधीमधून प्राप्त झालेली मिळकतीचे (स्थावर/निमस्थावर) अज्ञा सर्व मिळकतीचे लेखे 


ळेखापरीक्षणास प्रकल्पाने आवश्‍यकतेप्रमाणे उपलब्ध करुन द्यावेत. 

प्रकल्पाला मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून झालेल्या मिळकतीतील वाढीची विल्हेवाट 
लावण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घेणे संघास बंधनकारक राहील. 

प्रकल्पास उपलबध करुन देण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रकल्पाने आयुक्त, 
दुग्धव्यवसाय यांचेमार्फत शासनास सादर करावे. वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याखेरीज उर्वरित निधी वितरीत केला जाणार नाही. तसेच वितरीत निधी 
विहित कालावधीत खर्च न केल्यास प्रकलप कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल. 

मंजूर प्रकल्पाची यडठास्वीरीत्या अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे 
“जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी”यांची राहील. विभागीय स्तरावर प्रादेशिक 
दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी हे संनियंत्रण अधिकारी राहतील. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय हे 
प्रकल्पाकरीता “राज्यस्तरीय संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून नियंत्रण ठेवतील. 


. शासन निधी वितरीत होईल त्या प्रमाणात प्रकल्पाने आपला हिस्सा गुंतविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर प्रकलप राबविणे सोयीचे व्हावे त्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०१८/प्र.क्र. २४/पदुम-८ 


अधिकारी व प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचे संयुक्‍त खाते बँकेत उघडण्यात यावे. या 
संयुक्‍त खात्यामध्ये प्रकल्पाच्या हिस्स्याची रक्‍कम ज्या प्रमाणात उपलब्ध होईल त्याच प्रमाणात 
या योजने अंतर्गत मंजूर असलेली तरतूद “ जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी” यांनी 
संबंधित प्रकल्पास अदा करावी. 

१०.या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग योग्यरित्या न झाल्यास ती 
शासकीय नियमानुसार व बंधपत्रातील अटी व तरतूदीनुसार व्याजासहीत संबंधित 
प्रकल्पाकडून वसूल करण्याची जबाबदारी आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांची राहील. 

११. या प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात येणारे सर्व साहित्य व उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी 
प्रकल्पाने शासन कार्यपध्दतीप्रमाणे निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करावा. 

१२.या योजनेअंतर्गत बसविण्यात येणाऱ्या साहित्यांवर तसेच योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या 
दुग्धशाळा व दूध प्रक्रिया प्रकल्पावर हा प्रकल्प “राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत” असे 
ठळकपणे दर्शनी भागावर नमूद करणे आवश्यक राहील. याबाबतची खात्री जिल्हा 
दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी यांनी करावी. 

संस्थेने सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालानुसार प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी 

खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात आलेल्या “ प्रकल्प अंमलबजावणी समिती” ची राहील. 


१) जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे --- झध्यक्ष 

२) प्रकल्पाचे अध्यक्ष --- उपाध्यक्ष 

३) सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), पुणे --- सदस्य 

४) संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी --- सदस्य 

५) आयुक्त दुगधव्यवसाय यांनी नियुक्‍त केलेला प्रतिनिधी --- सदस्य 

६) संबंधित प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचाळक --- सदस्य सचिव. 


उपरोक्त समितीने आपला अहवाल वेळोवेळी शासनास व आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांना 
सादर करावा. सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरणाचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०२०१११९१५४७११०१०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajesh Shaligram == 


1 serialNumber=3cec7a5cf8d124a0d8e1 Sbfc85a782c01ef27eaee8bedaba4d 
0 V | ce3416562097ac, cn=Rajesh Shaligram Govil 
Date: 2020.11.19 15:50:43 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
9 


प्रति, 

१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय)/ मा.राज्यमंत्री (पदुम)यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०१८/प्र.क्र. २४/पदुम-८ 


५. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग. 

७. आयुक्‍त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 

९. प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे विभाग, पुणे. 

१०. विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) पुणे विभाग, पुणे. 

११. जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे 

१२. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उप आयुक्त, पुणे. 

१३. जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, पुणे. 

१४. महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

१५. अध्यक्ष, सुभाष अण्णा कुल सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघ लि. गलंडवाडी, ता.दौंड, 
जि.पुणे. 

१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


